भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसुचित 
जाती/अनुसूचित जमाती )उद्योजकांसाठी विशेष 
सामुहिक प्रोत्साहन योजना 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.साप्रोयो-२०१९/प्र.क्र.३८ /उद्योग-८ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -२९ मार्च, २०१९, 


वाचा:- शासन निर्णय क्र.साप्रोयो-२०१५/प्र.क्र.१३३/उद्योग-८, दि. ११ फेब्रुवारी,२०१६ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील झासन निर्णय दि.११ फेब्रुवारी,२०१६ मधील मुद्या क्र. ११ मध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 

११ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांच्या सक्षमतेत वाढ होण्यासाठी, प्रस्तुत समुह 
औद्योगिक विकास गटातील पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी कमाळ 900% अर्थसहाय्य राज्य 
शासनामार्फत देण्यात येईल. या अंतर्गत खालीलप्रमाणे नमूद कार्यक्रम/उपक्रम यांचा समावेश असेल:- 
१. अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांनी प्रर्वतित केळेले औद्योगिक समूह प्रकल्पा अंतर्गत पूरक 
पायाभूत सुविधांचा विकास, ज्यामध्ये ५०% पेक्षा जास्त लाभार्थी अ.जा./अ.ज. प्रवर्गातील असतील. प्रस्तुत समूह 
औद्योगिक विकास गटातील पायाभूत सुविधा जसे रस्ते,वीज,पाणी इ. 
२. अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी प्रस्तुत करण्यात आलेली उबवन cet (Incubation 
center), संशोधन केंद्र, चाचणी केंद्र, सामुहिक प्रक्रिया केंद्र व तत्सम उपक्रम 
३. अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांनी Vaca केळेल्या १००% अ.जा/अ.ज.प्रवर्गासाठी राखीव 
खाजगी/सहकारी औद्योगिक वसाहतीमध्ये आवऱ्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे. 
४. शासन व झासनाचे उपक्रम जसे की, MIDC,MSSIDC, KVIB इत्यादी प्रर्वतीत केलेल्या औद्योगिक 
वसाहती व औद्योगिक संकुले यामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात 
आलेल्या गाळयांसाठी तेवढया प्रमाणात खर्चाचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. 

उपरोक्त बाबींसाठी येणारा खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास 
विभागाकडून अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून करण्यात येईल. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०३२९१११९५७५११० असा आहे. हा आदेशा 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shraddha Deven Kocharekar 

h fa h a e V e Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries Energy 
and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=189da489d797e1e6a67b7d97496ef70683916299eab51 


Kocharekar See 
(HEI PYAAR ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. सर्व संबंधित मा.मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साप्रोयो-२०१९/प्र.क्र.३८ /उद्योग-८ 


३. सर्व संबंधित मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
५. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. आयुक्‍त, कौडल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र , मुंबई 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र नागपूर, 
११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२ महाराष्ट्र नागपूर 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी मुंबई. 
१६. विकास आयुक्त तथा उद्योग संचालक, नवीन प्रशासन इमारत, पहिला मजला मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry. 
१८. सर्व कार्यासने , उद्योग विभाग, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 


पृष्ठ २ पैकी २ 


